सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
फर्निचर साहित्य खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.३५५/प्रशा-१ 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 


दिनांक : ०६/०१/२०२२ 


वाचा : १. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 

८, दिनांक २६/०७/२०१७. 

३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 

४. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 

४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 


(> 
ae 


शासन निर्णय :- 


. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/१९८/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक २९/११/२०२२. 


उपरोक्त नमूद दिनांक २९/११/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 


नियंत्रणाखाली नव्याने स्थापित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी संस्थेकरीता राष्ट्रीय 
आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या मानकांची पूर्तता करण्यासाठी प्रथम वर्ष एमबीबीएस मध्ये 
प्रवेशित होणा-या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक बाबींकरीता आवश्‍यक साधनसामुग्री (फर्निचर साहित्य) 
खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून 
रुपये १,८६,५५,८६८/- (अक्षरी रुपये एक कोटी, Taal लक्ष, पंचावन्न हजार, आठशे अडुसष्ट 


मात्र) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद फर्निचर साहित्य खरेदी करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | मागणीचा 


फर्निचर साहित्याचे नाव नग | प्रतीनग एकूण रक्‍कम 
अ.क्र अंदाजित | (रुपयांमध्ये) 
किंमत 
OFA हॉल १२० सीट/१ हॉल 
१ १ स्टेज मरीन प्लायवूड (साइज : ८ x १२) १ | २६८४५० २६८४५० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.३५५/प्रशा-१ 


अ.क्र. मागणीचा फर्निचर साहित्याचे नाव नग | प्रतीनग | एकूण रक्‍कम 
अ.क्र अंदाजित | (रुपयांमध्ये) 
किंमत 
२ २ १५ रो ऑफ सिटिंग स्टेप्स (अप टू १५ फिट वीड्थ) ३ | ३३२१७० ९९६५१० 
३ ३ स्टेप्स फॉर बेचेस (अप टू १२ फिट diez) ३ | ३३२७६० ९९८२८० 
४ ४ पोडियम (साइज: ¥.4x2.4) १ | ३८११४ ३८११४ 
षु षु ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) १ | २७३७६ २७३७६ 
६ ६ एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ | १८१७२ ७२६८८ 
9 9 टू सीटर एक्झाम sa ६० | १४७५० ८८५००० 
OFA हॉल डेस्क २ सीटर (साइज: ३०५४४) ६० | १५०४५ ९०२७०० 
OFA हॉल १२० सीट/१ हॉल 
९ १ स्टेज मरीन प्लायवूड (साइज : ८ x १२) १ | २६८४५० २६८४५० 
१० २ OFA थिएटर स्टेप्स लेन्थ १५ फीट ३ | ३२९९८० ९८९९४० 
११ ३ क्लास रूम हॉल बेच स्टेप्स १२ फीट ३ । ३२६८९० ९८०६७० 
१२ ४ पोडियम (साइज: ¥.4x2.4) १ | ३८११४ ३८११४ 
१३ षु ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4XQX2.194) १ | २७३७६ २७३७६ 
१४ g एक्झिक्युटिव्ह चेअर ४ | १८१७२ ७२६८८ 
१५ ७ स्टडी बेच २ सीटर go | १४८७० ८९२२०० 
१६ ८ कलासरूम रिडींग बेच २ सीटर ६० । १४९५० ८९७००० 
डेमॉन्स्ट्रेरन हॉल (५० सीट /१ हॉल 
१७ १ स्टेज FSA (साइज: ८५१२) १ । ३८२३२० ३८२३२० 
१८ २ पोडियम(साइज: 8.4x2.4) १ | ३८११४ ३८११४ 
१९ 3 ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) १ | २७३७६ २७३७६ 
२० 8 एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | १८१७२ ३६३४४ 
१ 4 Ese चेअर विथ कुठान yo | ८८५० ४४२५०० 
डेमॉन्स्ट्रेशन हॉल (२५ सीट /१ हॉल 
२२ १ ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) १ | २७३७६ २७३७६ 
२३ २ एक्झिक्युटिव्ह चेअर 8 | १८१७२ ७२६८८ 
२४ 3 ese चेअर विथ कुठान yo | ८८५० ४४२५०० 
२५ ४ एक्झाम टेबल प्लेन (साइज : LQ" //२४"-३४) 2 | २३०१० ४६०२० 
लायब्ररी फर्निचर 
२६ १ लायब्ररी बुक रॅक १० | ९९१२० ९९१२०० 
२ डबल फेस लायब्ररी Yea विथ अँडजस्ट सेफ विथ 
29 बुक zim डे षु ६०१८० ३००९०० 
बुक स्टॉपर 
२८ ३ मॅगझिन Yb १० । ३००९० 300200 
२९ ४ लायब्ररी स्टडी टेबल १८ | ४५७२५ ८२३०५० 
३० षु रिडिंग टेबल मरीन प्लाय १७ | ४४७२२ ७६०२७४ 
३१ ६ स्टील ट्युबुलार चेअर १०० | ५७८२ ५७८२०० 
३२ ७ एम एस ट्युबुलार चेअर १०० | ६०१८ ६०१८०० 
३३ ८ चेज रुम लॉकर साईज -§.4 x 2.04 x १.५ १० | २९६१८ २९६१८० 
३४ ९ लायब्ररी बुककेस व्हटीकळल साईज -६ x 24x १.५ २० | २६६६८ ५३३३६० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.३५५/प्रशा-१ 


अ.क्र. मागणीचा फर्निचर साहित्याचे नाव नग | प्रतीनग | एकूण रक्‍कम 
अ.क्र अंदाजित | (रुपयांमध्ये) 
किंमत 
३५ १० AH HITS साईज -६ x २.७५, १.५ १५ | २५३७० ३८०५५० 
डीन ऑफिस 
ag १ एल-टाईप एक्झिक्युटिव्ह टेबल (साइज: EX8X3) साइड q es se 
टेबल: ३१.५ 
३७ २ OBR कंपोझीट लेदर चेअर (मेड बॅक) १ | ६९८५६ ६९८५६ 
३८ 3 एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ | १८१७२ ९०८६० 
३९ ४ ON टाईप सोफा सेट एल-टाईप १ | ७६११० ७६११० 
४० 4 कॉम्प्युटर टेबल (साइज: 4X2) १ १७११० १७११० 
४१ ६ स्क्वेअर स्टूल एस.एस. (साइज : (_१४"॥//१४"-1१८") २ ४२४८ ८४९६ 
४२ ७ HITS साईज -&.4 x 2.04 x १.५ १४ । २५३८५ ३५५३९० 
कॉलेज काऊन्सिल 
४३ १ कॉन्फरन्स रूम टेबल (यु-शेप) साइज: Wx9x2.4x2.4 १ | २६७८६० २६७८६० 
४४ २ सूपर एक्झिक्युटिव्ह चेअर २० | २४१९० ४८३८०० 
४५ ३ कंपोझीट लेदर चेअर ३ | ४४२५० १३२७५० 
डेमो रूम 
४६ १ Ese चेअर विथ कुठान ७५ | ८८५० ६६३७५० 
४७ २ ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) 2 | २७३७६ ५४७५२ 
४८ 3 एक्झिक्युटिव्ह चेअर २ | १६७५६ ३३५१२ 
४९ ४ एक्झाम टेबल प्लेन (साइज : LIV" W2Y"H38") 2 | २३०१० ४६०२० 
कॉलेज स्टाफ 
Yo q ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) 2 | २७३७६ ५४७५२ 
५१ २ एक्झाम टेबल प्लेन (साइज : LIV" W2Y"H38") 4% | २३०१० ११५०५० 
42 3 एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ | १८१७२ ९०८६० 
५३ ४ विझिटर्स चेअर qo | १०२६६ १०२६६० 
५४ 4 वेटींग बेंच 3 सीटर एस.एस. (साइज:1_५४"॥//२०"-1१८") 2 | २५३७० ५०७४० 
हॉस्पिटल स्टाफ 
4y q ऑफिस टेबल एक्झिक्युटिव्ह (साइज 4X2X2.194) 2 | २७३७६ ५४७५२ 
५६ २ एक्झाम टेबल प्लेन (साइज : LIV" W2Y"H38") ५. | २३०१० ११५०५० 
49 3 एक्झिक्युटिव्ह चेअर ५ | १८१७२ ९०८६० 
ष्ट ४ विझिटर्स चेअर qo | १०२६६ १०२६६० 
५९ षु वेटींग बेंच ३ सीटर एस.एस. (साइज:1_५४"॥//२०"-1१८") 2 | २५३७० ५०७४० 
एकूण १,८६,५५,८६८ 
अक्षरी रुपये एक कोटी, शह्याऐंशी लक्ष, पंचावन्न हजार, आठडो अडुसष्ट मात्र 
अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.३५५/प्रशा-१ 


2) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी 
असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


४) सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


५) सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आळेली आहे. 


६) सदर फर्निचर साहित्याची/ साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार 
साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त 
होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा Wada इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


८) मुख्य सामुग्री व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९) सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


१०) उपरोक्‍त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्रसामुग्नीच्या / साधनसामुग्रीच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रब-२०२२/प्र.क्र.३५५/प्रशा-१ 


२. प्रस्तुत विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
4Q यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ss सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०६१२०२३६९७१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR 

JAYA SHETTY 

Date: 2023.01.09 12:07:44 

+05'30' 

Adobe Reader version: 11.0.20 
(सुधीर जया ]ोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

२. महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


